सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-१ गट-अ (राजपत्रित) पदावर 
हजर होण्याकरिता कार्यमुक्त करण्याबाबत. 
श्री.विपुल बी. जाधव व श्रीम.काजल प्रेमदास 
जाधव, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
शासन आदेश क्रमांक- कार्यमु-२०२१/प्र.क्र.०५/सेवा-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/ 
१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. मळोआ-२०१७/प्र.क्र.३३७/ 
सेवा-३, दि.११.०४.२०१७ 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. मलोआ-२०१९/प्र.क्र.१८९/ 
सेवा-३, दि.२९.०८.२०१९ 
४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.जीएबी-२०२०/प्र.क्र.०२/सेवा-२, 
दि.२८.१२.२०२०, 
५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांचे 
जा.क्र.२६८/प्रलि/स.अ.श्रेणी-२/२०२०, दि.१५.०१.२०२१ 
६. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांचे 
जा.क्रओएसएम/पीडब्ल्यूसी/आस्था-१/४३८/याप्रमाणे, दि.२५.०१.२०२१ 


AIR seat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. मलोआ-२०१९/प्र.क्र.१८९/सेवा-३, 
दि.२९.०८.२०१९ अन्वये, श्री विपुल बी.जाधव व श्रीम. काजल प्रेमदास जाधव, सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागात सहायक अभियंता श्रेणी-१, 
गट-अ (राजपत्रित) पदावर निवड झाली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 


दि.२.१२.१९९७ मधीळ नियम २ (ब)(२)(एक) व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
निप्राधो-२०१८/प्र.क्र.९५/सेवा-४, दि.२८.०५.२०१९ मधील तरतुदीनुसार, श्री विपुल बी.जाधव व श्रीम. 
काजल प्रेमदास जाधव, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२(स्थापत्य) यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
सहायक अभियंता श्रेणी-१, गट-अ (राजपत्रित) या पदावर रुजू होण्याकरीता दि.३१.१२.२०२० (म.नं.) 
पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


S. 


शासन आदेश क्रमांकः कार्यमु-२०२१/प्र.क्र.०५/सेवा-३. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४११४९४७३५१८ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रत, 


Digitally signed by SHRUTI SANJAY TORASKAR 
DN: c=IN, ०७ harashtra, ou=PUBLIC WORKS 
a, 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bca41432a777580b8ba1 c6614e925717 2066 


TORASKAR oo मी 
(श्रुती तोरस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 


. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई, 


. सचिव (बांधकामे/रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती/ औरंगाबाद, 


. अधीक्षक अभियंता व सह संचालक ,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 


नाशिक. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ/उस्मानाबाद, 


. कक्ष अधिकारी (सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९. श्री विपुल बी.जाधव, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२(स्थापत्य) 


- यांना अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांचेमार्फत, 


१०. श्रीम. काजल प्रेमदास जाधव, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२(स्थापत्य) 


- यांना अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांचेमार्फत, 


११.निवडनस्ती ( कार्यासन सेवा-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


